विभाग (खुद्द) साठी लागणाऱ्या कार्यालयीन 
साहित्य खरेदीकरिता कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) ची 
खरेदी समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्र. Computer No: ५२९३३१, File No: SD&E-9008¢/9§/2029-ADM १ 
मंत्रालय, दुसरा मजला,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २३ एप्रिल, २०२१ 


दि. ०१ डिसेंबर २०१६ 


प्रस्तावना:- 


शासकीय कार्यालयांना आवश्‍यक असणाऱ्या सामुग्रींच्या खरेदीसाठी उपरोक्‍त संदर्भाधीन 
शासन निर्णयानुसार शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी सुधारित कार्यपद्धती 
विहित करण्यात आलेली आहे. सदर झासन निर्णयासोबतच्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. २.९.३ नुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभाग (खुद्द) यांना लागणाऱ्या कार्यालयीन सामुग्री खरेदीसाठी संबंधित खरेदी समिती गठित 
करण्याबाबत सूचित केलेले आहे. 


या अनुषंगाने, विभाग (खुद) साठीच्या कार्यालयीन सामुग्री खरेदीसाठी कौशल्य 
विकास,रोजगार व उद्योजकता विभाग (खुद्द) ची खरेदी समिती गठित करण्याची बाब विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 


विभाग (ge) साठीच्या कार्यालयीन सामुग्री खरेदीसाठी कौशल्य विकास,रोजगार व 
उद्योजकता विभाग (खुद्द) ची खरेदी समिती खालीलप्रमाणे गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकारी पद 
। ६ | . ।सह/ उप सचिव (प्रशा-१) अध्यक्ष 
२. । उद्योग संचालनालयाचे प्रतिनिधी निमंत्रित 
३. ।लेखाव कोषागारे संचालनालयाचे प्रतिनिधी सदस्य 
४. ।अ.स./ क.अ. (प्रशा-१ (खरेदी अधिकारी) सदस्य सचिव 


सदस्य सचिव हे प्राप्त झालेले खरेदीसंदर्भातील निविदा प्रस्ताव समितीस सादर करतील 
तसेचसमितीने मान्यता दिल्यास त्यानुसार अंमलबजावणीची कार्यवाही विहित कार्यपद्धतीनुसार 
करतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः Computer No: ५२९३३१, File No: SD&E-1008Z/9§/2029-ADM १ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२३१४४७२७०८०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आळी Digitally signed by Sangeeta Ajit Shinde 
ang eeta JI t DN’ e-IN, os Government of Maharastra oul Development and 
Entrepreneurship Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
र 2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c73de0f7e09a3 1 5a2af5075fd47f1e0 
S h | n d e 8389aa137b81, cn=Sangeeta Ajit Shinde 
Date: 2021.04.23 14:55:23 +05'30° 
(संगीता शिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) अ.मु.स., कौ. fart. व उ. विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सह सचिव (प्रशा-१), कौ. वि.रो. व उ. विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) 

) 

) 
५) सर्व क.अ./ अ.स., कौ. वि.रो. व उ. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती. 


£39) 


S 


aon 


पृष्ठ २ पैकी 2 


